RNI No.MAHBILL / 2009/ 37831 


VEO 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १६२ ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर २४, २०१७ / अग्रहायन ३, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ३ ९ ० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कापूस बी -बियाणे (पुरवठा , वितरण , विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्चितीकरण यांचे विनियमन) अधिनियम, २००९. 

क्रमांक बियाणे-२०० ९ / प्र.क्र .४ / १ ओ.- "महाराष्ट्र कापूस बियाणे ( पुरवठा, वितरण , विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्चितीकरण यांचे 
विनियमन ) अधिनियम , २०० ९ ” ( सन २०० ९ चा महा. अधि . १९ ) चे कलम ७ आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे “ मंडळ कृषि अधिकारी ” यांना कायद्यातील तरतुदींच्या प्रयोजनासाठी “ बियाणे निरीक्षक ” म्हणुन नियुक्त करीत 
असून, त्याकरीता, कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाची शासन अधिसूचना क्रमांक बियाणे-२००९ / प्र.क्र .४ /१७, 
दिनांक १२ मे २०० ९ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 

सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील, अनुक्रमांक ३१ च्या नोंदीनंतर , खालीलप्रमाणे नोंदीचा नावानिशी समावेश करण्यात येत आहे 


" ३२ 


मंडळ कृषी अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्यातील ज्या तालुक्यातील 
मंडळासाठी नियुक्ती केलेली आहे असे 

संबंधित कार्यक्षेत्र . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


विजय कुमार , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब -३९०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर २४ , २०१७ / अग्रहायन ३, 


शके १ ९ ३ ९ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 24th November 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA COTTON SEEDS (REGULATION OF SUPPLY , DISTRIBUTION , SALE AND FIXATION OF SALE PRICE ) 
ACT, 2009. 


No. BIYANE 2009 /C.R.4 / 1A . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
7 of the “Maharashtra Cotton Seeds (Regulation of supply , distribution , sale and fixation of sale 
price ) Act, 2009 ” (Mah . XIX of 2009 ) and of all other powers enabling it in that behalf , the 
Government of Maharashtra hereby , appoints the Circle Agriculture Officer , as Seed Inspector , 
for the purposes of the said Act, and therefore, amends the Government Notification , Agriculture , 
Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department, No. Biyane. 2009/CR -4 / 1A , 
dated the 12th May 2009 , as follows, namely : 

In the said Notification , in the Schedule, after entry 31 , the following entry shall be added , 
namely : 


“ 32 


Circle Agriculture Officer 


Each of the concerned Circle of the 
Taluka of the State of Maharashtra 

for which appointed . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


BIJAY KUMAR , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


